कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत मंजूर करण्यात 
आलेली योजनांतर्गत २८ अस्थायी पदे 
दि. ०१.०३.२०१८ पासून दि. ३१.०५.२०१८ 
पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ७२/व्यशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८. 


पहा : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/ 
वित्तीय सुधारणा-१, दि. ४/१०/२००४. 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-१००५/ 
(१९६/०४)/व्यशि-२, दि. २४/०८/२००६. 
३) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१७/ 
प्र.क्र. ५५/व्यशि-३, दि. २२.०१.२०१८ 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०५.०३.२०१८. 
५) संचाळक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. ४/आस्था-३/मुदतवाढ/२०१८/(१६/२४)/३८०, दि. १२.०३.२०१८. 


प्रस्तावना :- व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील झासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत 
अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरिता एकत्रित मासिक वेतनावर २८ पदे संदर्भीय (२) येथील शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली होती. वित्त विभागाच्या संदर्भीय (१) येथील शासन निर्णयान्वये 
सर्व प्रशासकीय विभागांना अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले 
आहेत. वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार वरील संदर्भीय (३) 
येथील शासन निर्णयान्वये सदर २८ अस्थायी पदांना दिनांक २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन (x) येथीळ शासन निर्णयान्वये दिनांक 
३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केळे आहेत. त्यास अनुलक्षून संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय (4) येथील पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार दिनांक ०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७२/व्यशि-३ 


शासन निर्णय :- व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत 
अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरिता एकत्रित मासिक वेतनावर मंजूर करण्यात आलेली १९ 
शिक्षकीय व ०९ शिक्षकेत्तर पदे (सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविलेली) अशा एकूण २८ योजनांतर्गत 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ पासून दिनांक ३१.०५.२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास या 
शासन निर्णयान्वये पुढील अटी व शार्तीस अधिन राहून मंजूरी देण्यांत येत आहे. 


अटीव शार्ती :- 


१) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करण्यांत आली, त्याच प्रयोजनासाठी पुढे चालू 
ठेवण्यात यावीत. चालू ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी पदांवरील कर्मचारी नियमानुसार 
मिळणारे वेतन भत्ते इत्यादी मिळण्यास पात्र समजण्यात यावेत. 


मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat 
नाही याची खात्री करून घेण्यात यावी. 


डा 


सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेतलेली आहे. तथापि, त्यानंतर पदनिर्मिती मंजूर झालेली आहे. अशा प्रकरणी 
नवनिर्मिती पदांच्या समवेक्षनासह पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
विहित कालावधीत पूर्ण करावी. 


aN 
— 


se 


पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे 
MRAP आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न 
उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांची राहील. या कालावधीनंतर आकृतीबंध 
निश्चित करण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यात येणार नसल्याची कृपया नोंद घ्यावी. 


२. या प्रस्तावावर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

“ATOR. HEV-9, 2230 - कामगार व सेवायोजन 03 - WRIA, (००३)-कारागिर 
व Vedae यांचे प्रशिक्षण (02) - कारागिरांचे तांत्रिक व व्यवसाय TAT, (०२०८) Was 
SAA वाढविण्यासाठी ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा विस्तार PRU (2230 ए २०९) ” 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१६/ 
प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०५ मार्च, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७२/व्यशि->३ 


om सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥॥08/99॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२११३०८२७९१०३ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Raghunath Barmu Patil 


Raghunath Se 
Barmu Patil म्या 
(र.ब. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सर्व संबंधित सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(संचालनालयामार्फत). 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

८. अवर सचिव /कक्ष अधिकारी (व्यशि-१/व्यशि-५/व्यशि-२/रोस्वरो-२), Heres विकास व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनालयामार्फत). 

१२.निवड नस्ती (व्यशि-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७२/व्यशि->३ 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ७२/व्यशि-३, 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८ सोबतचे सहपत्र 
प्रपत्र 
कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत मंजूर असलेल्या पदे दि. ०१.०३.२०१८ ते ३१.०५.२०१८ या 
कालावधीत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेली योजनांतर्गत अस्थायी पदे 


अ.क्र. पदनाम एकत्रित मासिक वेतन पदांची संख्या 
१ | निदेडाक रू. ५,५००/- दरमहा १८ 
२ गणित/चित्रकला निदेठाक रू. ५,५००/- दरमहा शका 
3 भांडारपाल रू. ४,०००/- दरमहा 1१ 
8 वरिष्ठ लिपिक रू. ४०००/- दरमहा २ 
५ | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी रू. २,५५०/- दरमहा 
एकूण २८ 
Raghunath en eS 


=¢ }732393e2fe99e87 265b7 9ea82fd977eb4 1 Ob87cfdeefc 
b, 


ecl 
: i ber=898bdf6826f8f62a787ac96 1772c882e939a8f53c4940 
a r mM 1 a | d59757a918d3e05efb« ighunath u I 
Date: 2018.03.22 17:16:02 +05'30' 


(र.ब. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


